नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ३० मे, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र.का-प्रआ/२०४५, दि.२६/०२/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी 

संदर्भाधिन पत्रान्वये नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव 


व जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील खालील 
रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
| नरसाळा ते गारगोटी प्ररामा ग्रामीण क्रमांक- | ०/०० ते २/५०० २५.८०० | प्रमुख 
क्र.९ ते दिघोरी (नाका) ते खरबी । ११५ २.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
(राऊत नगर मार्ग) ते जिजामाता | ग्रामीण ०/००ते 2/00 मार्ग-१३५ 
नगर ते तरोडी (खुर्दौते तरोडी  । मार्ग क्रमांक-१०३ | २ कि.मी. 
(खु) बिडगांव रा.म.मा क्र.६ ग्रामीण ०/०० ते ३/३०० 
नविन नगर कापसी पवनगांव  । मार्ग क्रमांक-१०० | 3.300 कि.मी. 
घोरपड रस्ता ते रा.मा.३४१. ग्रामीण o/oo ते 3/00 
मार्ग क्रमांक-१८४ | 3.00 कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ४/०० 
मार्ग क्रमांक-१९२ | ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ४/०० 
मार्ग क्रमांक-१९२ | ४.०० कि.मी. 
इजिमा क्रमांक- । ०/०० ते ७/०० 
११७ ७.०० कि.मी. 

2. खरबी पांढूर्णा पांढरकवडा ग्रामीण ०/०० ते ३/०० २७.५०० | WAP 
अडका केम निंबा सेलु ya =| HPT क्रमांक-१९१ | 3 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
नान्हा मांगली जाखेगांव बोरगांव । ग्रामीण o/oo ते ४/०० मार्ग-१३६ 
ते प्रजिमा ३३ ला जोडणारा  । मार्ग क्रमांक-१६७ | ४.०० कि.मी. 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग ०/०० ते ३/०० 

क्रमांक-१६० ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते २/५०० 
मार्ग क्रमांक-१५४ | २.५०० कि.मी. 


ग्रामीण ०/०० ते २/५०० 
मार्ग क्रमांक-१४३ | २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ३/०० 
मार्ग क्रमांक-१३८ | ३.०० कि.मी. 
इजिमा क्रमांक- । ०/०० ते ४/०० 
१८८ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते २/०० 
मार्ग क्रमांक-११३ | 2.00 कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ३/५०० 
मार्ग क्रमांक-१११ | 3.400 कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 


३. माथनी केसोरी भुगांव सेलु ते । इजिमा क्रमांक- | ०/०० ते १३/०० १३.०० | WAT 
प्रजिमा ४५ला जोडणारा रस्ता. | १८१ १३ कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 

मार्ग-१३७ 

४. भुगांव जाखेगांव रानमांगली ग्रामीण ०/०० ते २/०० २। १२.५० । प्रमुख 
थोरदेव नान्हा ते राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक-११३ | कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
महामार्गाला जोडणारा रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते ३/०० मार्ग-१३८ 

मार्ग क्रमांक-११४ | ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ४/५०० 
मार्ग क्रमांक-१२१ | ४.५०० कि.मी. 
इजिमा क्रमांक- | ०/०० ते ३/०० 
१८५ ३.०० कि.मी. 

षु. रा.म.मा. ६ते गुमथाळा पडसाड | इजिमा क्रमांक- | ०/०० ते १०/०० १२.०० प्रमुख 

निंबा चिखली शिवणी ते प्रजिमा । १८५ १०.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 

४२ ला जोडणारा रस्ता. मार्ग-१३९ 
इजिमा क्रमांक- । ०/०० ते २/०० 
१८६ २.०० कि.मी. 

६. प्रजिमा ३४ ते कटांनमेट ग्रामीण ०/०० ते २/०० १६.०० | WP 
गाडेघाट गोडेंगांव वरोडा मार्ग क्रमांक-२११ | २.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
वाघोली ते राममा-७ ला मार्ग-१४० 
जोडणारा रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते ३/०० 

मार्ग क्रमांक-२११ | 3.00 कि.मी. 

ग्रामीण o/oo ते ३/०० 

मार्ग क्रमांक-२२३ | 3.00 कि.मी. 

इजिमा क्रमांक- । ०/०० ते ८/०० 

११० ८.०० कि.मी. 

एकूण १०६.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०६.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२९४५.७८०--१०६.८००) म्हणजेच ३०५२.५८० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या 
लांबीत ४७.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१९५९.४१०-४७.००) म्हणजेच १९१२.४१ 
कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५९.८०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (८१०६.७४ -५९.८००) म्हणजेच ८०४६.९४ इतकी होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०५३०१८४२१९८४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने ने, 


Digitally signed by Swaroop Tuk 
र 


ip 
laharash’ Public Work: 
Wa roo p Department, postalCode=400032, डॉन tra, 
2.5.4.20=2923930fb1a49 1b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a 
322ed2dcfb496a3a9717. 


a Uu ka fa mM Ra | U re 42787 Sb948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fbO 
e5e2c213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 
D 


2019.05.30 18:48:31 +05'30' 


(स्वरूप WAGE ) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 
५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा.) 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


